कोयना  प्रकल्पग्रस्तांच्या अनुषंगाने 
उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आरपीए-२०२३.क्र.प्र/०५-र/४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १३ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना- 


सातारा जिल्हयातील कोयना प्रकल्प हा महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखला जातो. 
कोयना प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्र हे प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यातील असून सदर प्रकल्प बाघितांचे प्रश्न 
सोडविणेसाठी शासन सकारात्मक प्रयत्नशील आहे. मात्र कोयना प्रकल्पबांधितांचे काही अंडी प्रश्न 
प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनसंबंधी प्रलंबित प्रश्न 
सोडविणेसाठी उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करणेबाबतची घोषणा विधानमंडळ तृतीय 
(हिवाळी) अधिवेशनामध्ये केळी आहे. त्यानुषंगाने सदर उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनसंबंधी कार्यवाहीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय 
समन्वय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


मा.श्री.शंभूराज देसाई, मंत्री ( राज्य उत्पादन शुल्क) तथा पालकमंत्री, सातारा - अध्यक्ष 
मा.श्री. सुरे (भाऊ) खाडे, मंत्री (कामगार ) - उपाध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव (महसुल, मुद्रांक व नोंदणी) - सदस्य 

अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) - सदस्य 

अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) - सदस्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) - सदस्य 
प्रधान सचिव (आ.व्य.प्र.मदत व पुनवर्ससन) - सदस्यसचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्याचा संकेतांक २०२३०११३१७२६५४४३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


ABHIJEET JAYPRAKASH 
GAWADE 


(अभिजीत ज. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२३/प्र.क्र.०५/र-४ 


tof 
4 


) मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री (कामगार) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (महसुल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


Cc 


SG ८४ 


अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव (आ.व्य.प्र.मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११) महालेखापाल - 9 (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र, मुंबई, 

१२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

१३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
) 
) 


wea 


१४) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

१४) जिल्हाधिकारी, सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे, पालघर,रत्नागिरी. 

१५) अप्पर जिल्हाधिकारी, सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे, 
पालघर,रत्नागिरी. 

१६) जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे, पालघर, 
रत्नागिरी. 

१७) कार्यासन र-३, र-४, र-८ व र-१२ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८) निवड नस्ती, कार्यासन र-४. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


